सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-२ , २०२२ : माघ , ७-१३ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे - -३२ , 


- 


, 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


, 


- 


- 


, 


, 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


, 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचहात समित्या , ग्रामपंचहाती , नगरपंचहाती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


- 


, 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ४३ 

ते 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


७४ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


, 


१ 


उपविभागीय अधिकारी परतूर , जि . जालना यांजकडून 


, 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

खालील अधिसुचना 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


क्र .२०२१ / भूसंपादन / सिआर - ९ ३ / २००८ दिनांक २१.३.२०२१. 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या 
कलम ३ खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे 
असे ही अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 
औ . भाग १-४ 


, 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 


४३ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


- 


अनुसूची -२ 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 


या 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


5 


मौजे अंभोडा कदम तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक 
९९ मधील एकूण क्षेत्र ३ हे .३ ९ आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक १२ करीता 
भूसंपादन करणे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे अंभोडा कदम तालूका मंठा जि.जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक १२ करीता भूसंपादन 


कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


अनुसूची -३ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम २०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला 


सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची -४ 


आहे . 


सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -०५ 


त्याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर 
जि.जालना यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतकऱ्यांचे जिवनमान ऊंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दूर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


अनुसूची -१ 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 


जमीनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : अंभोडा कदम तालूका : मंठा जिल्हा : जालना 


क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश क्रमांक निरंक 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा 


आवश्यक असलेले 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


गट क्रमांक 


अंदाजीत क्षेत्र हे.आर 


१ . 


१४ 


३.२३ 


ठिकाण - परतूर 


२ . 


१६ 


०.१२ 


दिनांक - / १२ / २०२१ 


३ . 


१७ 


०.०४ 


एकूण 


३.३ ९ 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 


४५ 


२ 


परिशिष्ट -१ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : तडोळी , ता . परळी जि . बीड 


अ.क्र . 


मौजे 


स.नं. / 


संपादित होणारे क्षेत्र ( हे.आर ) 
लागवड 

एकुण 


ग.नं. 


पो.ख. 


१ . 


तडोळी 


९९ 


०२.०५ 


00.00 


०२.०५ 


२ . 


तडोळी 


९ ८ 


००.४१ 


00.00 


००.४१ 


३ . 


तडोळी 


९ ८ 


००.३६ 


00.00 


००.३६ 


०२.४६ 


परिशिष्ट -२ 


प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव ( कसळी मातीसाठी ) मौजे तडोळी , ता . 
परळी वै.जि. बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : पाझर तलाव क्र .०३ ( काळी मातीसाठी ) मौजे तडोळी , 
ता . परळी वै.जि. बीड 
सामाजिक फायदे जलसंधारण 


, 


परिशिष्ट ३ 


पुर्नवसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नाव : तडोळी सावरगांव ता . परळी वै . जिल्हा बीड 


अ.क्र . 


नवा 


जुना 
स.न. / ग.नं . 


क्षेत्र 
हे.आर. 


स.न. / ग नं 


लागु नाही . 


उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांजकडून 
भूमी संपादन पूनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ 

नुसार 

अधिसुचना 
क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सीआर / /२०२२.- ज्या अर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुन व वनविभाग अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / अ -२ दिनांक 
१ ९ .०१.२०१५ ( यास या पुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भूमी 
संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमांच्या कलम ३ ( झ 
अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास 
सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल . 

ज्याअर्थी , सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकरी बीड हे समुचित 
शासन आहेत . त्या अर्थी परीशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिनीची सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्येकरण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्कयता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात 
आली आहे . 

आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघातर्धािरणाबाबत संक्षिप्त 
माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याअर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामाकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे . 

त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे जाहिर 
करण्यात येते की , सदची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर 
कायद्याच्या एकुण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत कोणतीही 
व्यक्ति प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही 
व्यवहार / हस्तांतरण करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा 
निर्माण करणार नाही . 

परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल पंरतू आणखी 
असेकी , कोणत्याही व्यक्तीने या तुरतदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागणलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे 
भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर काद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ५ व भूमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात 
येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि 
ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड 
हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे . 


परिशिष्ट -४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सांराश दिनांक १३ मार्च १०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्रा शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम १० - क नुसयार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सूट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट -५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१. प्रशासकाचे पदनाम : लागु नाही 
२. प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागु नाही 
३. जया अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्कयता 
आहे किंवा आवश्कता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे 
उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे प्रारंभीक अधिसुचेनेच्या 
तारेखापासुन ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकरी परळी वै . यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : 
ठिकाण : परळी वै 

नम्रता देवीदास चाटे 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . 


करावे लागु 


लागु नाही . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


, 


परिशिष्ट -१ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : नंदागौळ , ता . परळी जि . बीड 


अ.क्र . 


मौजे 


स.नं. / 


संपादित होणारे क्षेत्र ( हे.आर ) 
लागवड 

एकुण 


ग.नं. 


पोख . 


१ . 


नंदागौळ | ४८ ९ 


०१.२६ 


00.00 


०१.२६ 


०१.२६ 


परिशिष्ट -२ 
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव ( कसळी मातीसाठी ) मौजे नंदागौळ ता . 
परळी वै.जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : पाझर तलाव क्र .०३ ( काळी मातीसाठी ) मौजे नंदागौळ , 
ता . परळी वै.जि. बीड 
सामाजिक फायदे जलसंधारण 

परिशिष्ट ३ 

पुर्नवसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नाव : नंदागौळ सावरगांव ता . परळी वै . जिल्हा बीड 
अ.क्र . जुना 

नवा 

क्षेत्र 
स.न. / ग.नं . स.न. / ग.नं 

हे आर . 


लागु नाही . 


- 


३ 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांजकडून 
भूमी संपादन पूनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सीआर / २०२२.- ज्या अर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुन व वनविभाग अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / अ -२ दिनांक 
१ ९ .०१.२०१५ ( यास या पुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भूमी 
संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमांच्या कलम ३ ( झ 
अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास 
सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल . 

ज्याअर्थी , सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकरी बीड हे समुचित 
शासन आहेत . त्या अर्थी परीशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिनीची सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्येकरण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्कयता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात 
आली आहे . 

आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघातर्धािरणाबाबत संक्षिप्त 
माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याअर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामाकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे . 

त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे जाहिर 
करण्यात येते की , सदची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर 
कायद्याच्या एकुण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत कोणतीही 
व्यक्ति प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही 
व्यवहार / हस्तांतरण करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा 
निर्माण करणार नाही . 

परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल पंरतू आणखी 
असेकी , कोणत्याही व्यक्तीने या तुरतदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागणलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे 
भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर काद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ५ व भूमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात 
येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि 
ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड 
हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे . 


परिशिष्ट -४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सांराश दिनांक १३ मार्च १०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्रा शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ 
नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम १० - क नुसयार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सूट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट -५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१. प्रशासकाचे पदनाम : लागु नाही 
२. प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागु नाही 
३. जया अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे 
सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्कयता 
आहे किंवा आवश्कता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे 
उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे प्रारंभीक अधिसुचेनेच्या 
तारेखापासुन ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकरी परळी वै . यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : 
ठिकाण : परळी वै . 

नम्रता देवीदास चाटे 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . 


लागु नाही . 


: 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 

, 


४७ 


परिशिष्ट -१ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : दौंडवाडी , ता . परळी जि . बीड 
अ.क्र . मौजे स.नं. / संपादित होणारे क्षेत्र ( हे.आर ) 
ग.नं. लागवड 

एकूण 


पो.ख. 


१ . 


००.८४ 


00.00 


००.८४ 


दौंडवाडी ८५ 
दौंडवाडी ८५ 


२ . 


००.४२ 


00.00 


००.४२ 


३ . 


दौंडवाडी ८५ 


००.४२ 


00.00 


००.४२ 


४ . 


दौंडवाडी ८६ 


००.५१ 


00.00 


००.५१ 


14 . 


दौंडवाडी ८६ 


००५१ 


00.00 


००५१ 


६ . 


दौंडवाडी ८६ 


००.५१ 


00.00 


००.५१ 


७ . 


दौंडवाडी ८८ 


००.४० 


00.00 


००.४० 


०३.६१ 
परिशिष्ट -२ 
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव ( कसळी मातीसाठी ) मौजे दौंडवाडी ता . 
परळी वै . जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : पाझर तलाव क्र .०३ ( काळी मातीसाठी ) मौजे दौंडवाडी , 
ता . परळी वै.जि. बीड 
सामाजिक फायदे जलसंधारण 

परिशिष्ट ३ 

पुर्नवसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नाव : दौंडवाडी ता . परळी वै . जिल्हा बीड 
अ.क्र . जुना 

नवा 

क्षेत्र 
स.न. / ग.नं . 

स.न. / ग.नं 


हे आर . 


४ 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांजकडून 
भूमी संपादन पूनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ 

नुसार 

अधिसुचना 
क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सीआर / /२०२२.- ज्या अर्थी , 

महाराष्ट्र 
शासन महसुन व वनविभाग अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / अ -२ 
दिनांक १ ९ .०१.२०१५ ( यास या पुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 

३ 
अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमांच्या 
कलम ३ ( झ अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात 
आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल . 

ज्याअर्थी , सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकरी बीड हे समुचित शासन 
आहेत . त्या अर्थी परीशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच 
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्येकरण्यात आले आहे . 
त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उकलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्कयता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात 
आली आहे . 

आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघातधिारणाबाबत संक्षिप्त 
माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याअर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामाकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला 
आहे . 

त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे जाहिर 
करण्यात येते की , सदची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या एकुण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर 
कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल पंरतू आणखी 
असेकी , कोणत्याही व्यक्तीने या तुरतदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागणलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर काद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ५ व भूमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी परळी वै . यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत केले आहे . 


, 


लागु नाही . 


, 


परिशिष्ट -४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सांराश दिनांक १३ मार्च १०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्रा शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम १० - क नुसयार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सूट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै.यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट -५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१. प्रशासकाचे पदनाम : लागु नाही 
२. प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागु नाही 
३. जया अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे 

लागु 
नाही . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्कयता 
आहे किंवा आवश्कता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे 
उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे प्रारंभीक अधिसुचेनेच्या 
तारेखापासुन ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकरी परळी वै . यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : 
ठिकाण : परळी वै 

नम्रता देवीदास चाटे 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


- 


५ 
सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी वैजापूर , यांजकडून 

नमुना -३ 

( नियम ६ ( २ ) पहा ) 
जमीन एकत्रीकरण योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत नगर विकास 
विभाग , महाराष्ट्र शासन सुचना दिनांक २०.१२.२०२१ अन्वये 

अधिसुचीत करावयाच्या अतिरिक्त जमिनीची प्रारंभिक 


त्या 


अधिसूचना 


क्र .२०२२ / उविअवै / नवनगरे / कावि -०१ .- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने 
शासन निर्णय सार्वनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र . / २५१ / 
रस्ते -८ दि .०५.०७.२०१६ अन्वये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये ( त्यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश " अधिनियम " असा केला आहे . ) जमीन एकत्रीकरण 
योजने अंतर्गत ( यापुढे जिचा निर्देश " योजना ” असा केला आहे ) नविन 
नगराचा विकास करण्याचे घोषित केले आहे . 


१. या अधिनियमाच्या कलम १ ९ ग च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकाराचा वापर करुन सक्षम प्राधिकारी याद्वारे अनूसूची - तीन 
मध्ये संक्षिप्तपणे विनिदिष्ट केलेल्या योजने अंतर्गत अनुसूची - दोन मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी , अनुसूची - एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
क्षेत्र अधिसूचीत करण्याच्या योजनेचा उद्देश घोषित करीत आहे ; आणि 

( एक ) ज्यांच्या जमिनीचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे . 
जमीन मालकांकडुन किंवा हितसबंधीत व्यक्तीकडुन ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासुन ४५ दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी नमुना -४ 
मध्ये हरकती किंवा सूचना मागवित आहे किंवा त्यांना समोर उपस्थित 
राहण्यास सांगत आहे ; आणि 

( दोन ) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीन मालकांच्या 
व हितसंबंधीत व्यक्तीच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरीता ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ४५ दिसांच्या आज किंवा महामार्ग प्राधिकरण 
वेळोवेळी वाढून देईल अशा कालावधीमध्ये सक्षम प्राधिकारी नमुना -५ मध्ये 
हमी - नि - शपथपत्र या सह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्या समोर 
उपस्थित राहण्यास सांगत आहे . 


- 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 
प्रसिध्द केलेली शासकीय अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस 
२६१७ - प्र.क्र.५३-२०१७ ( अ ) -नवि -३० दिनांक ०५ जुन , २०१७ अन्वये या 
अधिनियमांच्या कलम ३ अन्वये नवनगर ( कृषि समृध्दी केंद्र ) म्हणून घोषित 
केले आहे व महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग , सुचना क्र.टिपीएस 
३०२१ / प्र.क्र .०४ / २०२१ / नवि -३० दिनांक २०/१२/२०२१ अन्वये खाजगी जमिनीचे 
अतिरिक्त क्षेत्र समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे . 


२.जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधीत व्यक्तीने दिलेली या योजनेमधील 
ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यास 
अधिनियमांच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ११३ अन्वये " नवनगर 
विकास प्राधिकरण " म्हणून घोषित केले आहे ; 


३. या योजने अंतर्गत नवीन नगराचा ( कृषि समृध्दी केंद्र ) विकास करणे 
यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत महामार्ग 
प्राधिकरणाच्या कार्यालयामध्ये व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 
वेळेत जमीन मालकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . आणि तसेच या प्राधिकरणाच्या 
संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी महामार्ग प्राधिकरणाने , या नियमांच्या कलम १ ९ फ च्या 
पोट कलम ( २ ) अन्वये योजने अंतर्गत नवीन नगराचा विकास करणे 
यासाठी स्वतःहून क्षेत्र निश्चित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महामार्ग प्राधिकरणाने , या नियमांच्या कलम १ ९ फ च्या 
पोट कलम ( २ ) अन्वये या योजने अंतर्गत नवनगरासाठी ( कृषि समृध्दी केंद्र ) 
त्यांच्या जमिनीचा समावेश करण्याकरीता जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधीत 
व्यक्तींनी नवनगर विकास प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर केले आहेत ; 


४. ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० दिवसांच्या आत 
जमीन मालकांकडुन किंवा हितसंबंधीत व्यक्तीकडुन प्राप्त झालेल्या हरकतीची 
किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधीत हरकत घेणाऱ्यांना 
त्यांच्या हरकतीची किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री पुरावा 
सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकीलामार्फत किंवा कोणत्याही कायदेशीर 
व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 

अनुसूची - एक 
नगर विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन सुचना दिनांक २०.१२.२०२१ 

अन्वये अधिसूचीतील करावयाच्या अतिरिक्त जमिनीच वर्णन 
तालुका : वैजापुर 

जिल्हा : औरंगाबाद 


आणि ज्याअर्थी महामार्ग प्राधिकरणाने , या नियमांच्या कलम १ ९ फ च्या 
पोट कलम ( ३ ) अन्वये नवगरासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रा करिता ही 
योजना लागु करण्याचे ठरविले आहे ; 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


भूमापन क्र . / गट क्र . 


क्षेत्र हे.आर. 


आणि ज्याअर्थी , महामार्ग प्राधिकरणाने या नियमांच्या कलम १ ९ फ च्या 
पोट कलम ( ४ ) अन्वये नवनगरासाठी ( कृषि समृध्दी केंद्र ) केलेल्या 
क्षेत्राकरिता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठविला आहे . 


१ 


घायगांव 


१७२ 


५.७८०० 


२ 


घायगांव 


१७६ 


१२.८८०० 


आणि ज्याअर्थी , महामार्ग प्राधिकरणाने अधियमान्वये योजनेसाठीच्या 
प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याला विनंती केली की ; 


३ 


घायगांव 


१७७ 


४.४५०० 


त्याअर्थी आता 


४ 


घायगांव 


१७८ 


५.१ ९ ०० 


५ 


घायगांव 


१७ ९ 


४.०३०० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 


४ ९ 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 


क्षेत्र हे.आर. 


भूमापन क्र . / गट क्र . 


क्षेत्र हे.आर. 


भूमापन क्र . / गट क्र . 


३ ९ 


घायगांव 


घायगांव 


२१३ 


६ 


८.६३०० 


१८० 


१२.९ ५०० 


४० 


घायगांव 


२१४ 


घायगांव 


७ 


००३०० 


१८१ 


३.४५०० 


४१ 


घायगांव 


घायगांव 


२१५ 


८ 


६.११०० 


१८२ 


६.५००० 


४२ 


घायगांव 


२१६ 


१०.४४०० 


घायगांव 


९ 


१८३ 


७.६२०० 


४३ 


घायगांव 


२१७ 


१.८३०० 


१० 


घायगांव 


१८४ 


९ .१ ९ ०० 


घायगांव 


88 


घायगांव 


२१८ 


११ 


०.६५०० 


१८५ 


५.७००० 


४५ 


घायगांव 


घायगांव 


२१ ९ 


४.१७०० 


१२ 


१८६ 


२.८७०० 


घायगांव 


४६ 


घायगांव 


२३२ 


९ .६१०० 


१३ 


१८७ 


१४.९ १०० 


४७ 


घायगांव 


घायगांव 


२३३ 


१४ 


९.९९ ०० 


१८८ 


१२.०७०० 


घायगांव 


४८ 


घायगांव 


२३४ 


१५ 


२.५१०० 


१८ ९ 


१२.१८०० 


४ ९ 


घायगांव 


घायगांव 


२३५ 


१६ 


५.४६०० 


१ ९ ० 


२.८३०० 


घायगांव 


५० 


घायगांव 


२३६ 


१४ 


५.३१०० 


१ ९ १ 


२.२१०० 


५१ 


घायगांव 


घायगांव 


२३७ 


५.५१०० 


१८ 


१ ९ २ 


६.२७०० 


५२ 


घायगांव 


२३८ 


घायगांव 


१ ९ 


००४०३ 


१ ९ ३ 


५.८४०० 


घायगांव 


५३ 


घायगांव 


२३ ९ 


२० 


२.६१०० 


१ ९ ४ 


२.२१०० 


घायगांव 


५४ 


घायगांव 


२४० 


२.९ २०० 


२१ 


१ ९ ५ 


२.४७०० 


३२७.७ ९ 


घायगांव 


२२ 


१ ९ ६ 


४.९ ००० 


२३ 


घायगांव 


१ ९ ७ 


४.६ ९ ०० 


28 


घायगांव 


१ ९ ८ 


८.६४०० 


अनुसूची - दोन 


२५ 


घायगांव 


१ ९९ 


५.३१०० 


प्रयोजन 


नवनगर ( कृषि समृध्दी केंद्र ) विकसित करणे . 


२६ 


घायगांव 


२०० 


५.२६०० 


२७ 


घायगांव 


२०१ 


५.३३०० 


अनुसूची- तीन 


२८ 


घायगांव 


२०२ 


४.७२०० 


जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरुप 


२ ९ 


घायगांव 


२०३ 


२.९९ ०० 


शासन निर्णय क्र . खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र .२५१ / रस्ते -८ दि .५ जुलै २०१६ 
व दिनांक ०४.०१.२०१७ नुसार 


३० 


घायगांव 


२०४ 


३.९ ००० 


३१ 


घायगांव 


२०५ 


६.९ २०० 


३२ 


घायगांव 


२०६ 


२१.०२०० 


ठिकाण : वैजापुर 


३३ 


घायगांव 


२०७ 


९ .१६०० 


दिनांक : १२.०१.२०२२ 


३४ 


घायगांव 


२०८ 


५.७१०० 


३५ 


घायगांव 


२० ९ 


५.५१०० 


सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी 

वैजापूर . 


३६ 


घायगांव 


२१० 


६.४२०० 


३७ 


घायगांव 


२११ 


५.५३०० 


३८ 


घायगांव 


२१२ 


४.३६०० 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 

१ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


, 


परिशिष्ट -१ 
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्रासाठी ( अतिरिक्त ) 

गावाचे नाव हेळंब तालुका देवणी जिल्हा लातूर 


जिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून 


भुसंपादन विभाग 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


किंवा गट नं . 


भुसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम १ ९ अन्वये 


( हेक्टर मध्ये ) 


मौ . हेळंब ता . देवणी जि . लातूर 


अधिसुचना 


१ 


१०२ 


०.२५ 


२ 


१०२ 


०.२० 


एकूण 


०.४५ 


परिशिष्ट -२ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत 


क्र . २०२१ / भुसं / सिआर - २७.- ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधुिसचना क्रमांक -२०१ ९ / भुसं / सिआर 
०१ दिनांक १५ / ० ९ / २०२१ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरवार ते बुधवार 
जानेवारी १४-२०,२०२१ भाग पुरवणी १ पान क्र . ८४१ अन्वये प्रारंभिक 
अधुिसचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलावर वर्णन केलेल्या 
जमीनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दीष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


क्षेत्र ( अतिरिक्त ) मौ . हेळंब , ता . देवणी , 


जि . लातुर 


. 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत 
क्षेत्रसाठी ( अतिरिक्त ) 


समाजाला होणारे लाभ 


मौ . हेळंब ता . देवणी , गावासाठी 


कायम स्वरुपी पिण्याचे पाण्यासाठी , 
सिंचनासाठी उपयोग होणार आहे . 


परिशिष्ट -३ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी 
निलंगा यांनी कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , 
कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत समुचित शासन 
तथा जिल्हाधिकारी लातूर यांची खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . 


सदरील भुसपादन प्रक्रियेमुळे कोणतेही व्यक्ती / कुटूंब सद्यस्थितीमध्ये 

विस्थापीत होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 


परिशिष्ट -४ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 


महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र दिनांक २६ एप्रिल २०१८ 
नुसार ( SIA ) ची गरज नाही . 


भुसंपादन अधिकारी निलंगा यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 


लातूर , दिनांक ७/१२/२०२१ . 


पृथ्वीराज बी . पी . 


जिल्हाधिकारी , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 

ते 


५१ 


७ 


वाचाः -१ ) मा . सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र - रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०६ / का -६ दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

२ ) मा . सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०६ / का -६ दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ . 
३ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी नगरपंचायत औंढा ना सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ यांचे पत्र दिनांक १ ९ / ०१ / २०२२ . 


आदेश 


जा.क्र .२०२२ / नपाप्र / कावी - ९ ३६ : - मा . राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचा जाहीर केलेला कार्यक्रमानुसार व महाराष्ट्र 
नगरपरिषद / नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम १ ९ चे पोट कलम ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी जितेंद्र 
पापळकर , जिल्हाधिकारी , हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , हिंगोली जिल्ह्यातील नगरपंचायत औंढा नागनाथ येथील सदस्य पदासाठी दिनांक 
२१/१२/२०२१ व दिनांक १८/०१/२०२२ घेण्यात आलेल्या निवडणूकीमध्ये खालील सदस्य पदाचे उमेदवार नगरपंचायत निहाय निवडून आले आहेत . 


औंढा नागनाथ नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ 


अ.क्र . 


प्रभाग क्रमांक 


१ 


१ 


२ 


२ 


३ 


३ 


४ 


४ 


५ 


५ 


६ 


६ 


७ 


७ 


८ 


८ 


विजयी उमेदवाराचे नाव 
राठोड दिलीपकुमार बाजीराव 
कनकुटे सपना प्रदीप 
रेश्मा मुहम्मद शफी 
पवार शितल विष्णुकुमार 
खंदारे राजू विठ्ठल 
शेख गोरीबी रशिद 
शेख गजाला बेगम शेख अजीज 
दंतवार राहुल सुरेशराव 
ईनामदार म . आसेफ खालेद 
पाटील दिपाली शरद 
देशमुख जया अनिल 
आश्विनी गणेश पाटील 
काळे साहेबराव उत्तमराव 
देव अनंत किसनराव 
गोबाडे कुंता नागनाथ 
जावळे सुनिता सुरेश 
काळे मनोज शंकरराव 


पक्ष / फ्रंट / अपक्ष 
शिवसेना 
शिवसेना 
वंचित बहुजन आघाडी 
शिवसेना 
शिवसेना 
वंचित बहुजन आघाडी 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
शिवसेना 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय जनता पार्टी 
शिवसेना 
भारतीय जनता पार्टी 
शिवसेना 
शिवसेना 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
शिवसेना 


९ 


९ 


१० 


१० 


११ 


११ 


१२ 


१२ 


१३ 


१३ 


१४ 


१४ 


१५ 


१५ 


१६ 


१६ 


१७ 


१७ 


दिनांक : २७/०१/२०२२ 


( जितेंद्र पापळकर ) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी / फेब्रुवारी २७-०२ , २०२२ : माघ , ०७-१३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


८ 


वाचा : -१ ) मा . सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र - रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०६ / का -६ दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

२ ) मा . सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०६ / का -६ दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ . 
३ ) निवडणुक निर्णय अधिकारी नगरपंचायत सेनगाव सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ यांचे पत्र दिनांक १ ९ / ०१ / २०२२ . 


आदेश 


जा.क्र .२०२२ / नपाप्र / कावी - ९ ३६ : - मा . राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचा जाहीर केलेला कार्यक्रमानुसार व 
महाराष्ट्र नगरपरिषद / नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम १ ९ चे पोट कलम ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी 
जितेंद्र पापळकर , जिल्हाधिकारी , हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , हिंगोली जिल्ह्यातील नगरपंचायत सेनगांव येथील सदस्य पदासाठी 
दिनांक २१/१२/२०२१ व दिनांक १८/०१/२०२२ घेण्यात आलेल्या निवडणूकीमध्ये खालील सदस्य पदाचे उमेदवार नगरपंचायत निहाय निवडून आले आहेत . 


सेनगांव नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०२०-२०२१ 


अ.क्र . 


प्रभाग क्रमांक 


१ 


१ 


२ 


२ 


३ 


३ 


४ 


४ 


५ 


५ 


६ 


६ 


विजयी उमेदवाराचे नाव 
देशमुख गायत्री गजानन 
देशमुख यमुनाबाई नारायनराव 
तिडके अमोल प्रल्हाद 
देशमुख अंजली अप्पासाहेब 
देशमुख मनिषा कैलास 
देशमुख शालिनी देविदास 
देशमुख राधा श्रीराम 
वाकळे शिलानंद नामदेव 
देशमुख ज्योती जगदीशराव 
गाढवे विमलबाई गंगाधर 
कोकाटे शीलाबाई गोविंद 
खाडे मीरा सतीश 


७ 


८ 


८ 


पक्ष / फ्रंट / अपक्ष 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
शिवसेना 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
शिवसेना 
शिवसेना 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
शिवसेना 
भारतीय जनता पार्टी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय जनता पार्टी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
शिवसेना 


९ 


९ 


१० 


१० 


११ 


११ 


१२ 


१२ 


१३ 


१३ 


मानकर उषा गजानन 


१४ 


१४ 


१५ 


१५ 


देशमुख ओमप्रकाश प्रल्हादराव 
फटांगळे प्रयागबाई ज्ञानबा 
बहिरे स्वाती संदीप 
देशमुख निखील भाऊराव 


१६ 


१६ 


१७ 


१७ 


दिनांक : २७/०१/२०२२ 


( जितेंद्र पापळकर ) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली 


